जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण 
समितीची (DISHA) पुर्नरचना व जिल्हा 
दिशा समिती मधील सदस्यांचे 
AMPA करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ३ ऑक्टोबर , २०२४ 


वाचा - 

१.ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-२०१४/प्र.क्र.११२/योजना-५, दि.२२ जानेवारी, 
२०१८ व २० जून,२०१८. 

२.केंद्र शासनाचे पत्र H.PY-1309G/02%Disha(E-3g 0g), दिनांक २४ जून, २०२४. 

३.ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना, सन २०१८, सन २०२२ व 
सन २०२३. 

४.ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र.रादस-२०२४/प्र.क्र.४५/योजना-५, दि.२९ जुलै,२०२४. 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.क्यू-१३०१६/०२/२०१९/])15॥8, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२४. 


प्रस्तावना - 


केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 


अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक 


सूचनांनुसार केंद्रीय योजनांचा समन्वय व संनियंत्रणासाठी जिल्हा विकास समन्वय व संनियत्रण 


समिती (DISHA) गठित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या दि.२४ जून,२०२४ च्या परिपत्रकानुसार 


दि.२९ जुले,२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण 


समिती ()॥5।-/) तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्यात आल्या होत्या. 


केंद्र शासनाच्या दि.०८ ऑगस्ट,२०२४ च्या परिपत्रकान्वये राज्यातील सर्व जिल्हा विकास 


समन्वय व संनियत्रण समितीची()।5।1/) पुर्नरचना व नामनिर्देशानाबाबत निर्देशित केलेले आहे. 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या दि.२४ जून,२०२४ च्या परिपत्रकानुसार दि.२९ जुले,२०२४ च्या शासन 


निर्णयान्वये राज्यातील सर्व जिल्हा विकास समन्वय व संनियत्रण समिती (DISHA) तात्काळ प्रभावाने 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


बरखास्त आल्या होत्या तसेच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे नियुक्‍त 
केलेले सदस्यांचे नामनिर्देशन रद्द करण्यात आलेले होते. 


जिल्हा स्तरावर प्रमुख केंद्रीय योजना/कार्यक्रमांची कार्यक्षम आणि वेळेवर अंमलबजावणी 


सुनिश्चित करण्यासाठी १८ व्या लोकसभेच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या जिल्हास्तरीय जिल्हा 


विकास समन्वय व संनियंत्रण (DISHA) समित्यांची पुनर्रचना दि.०८ ऑगस्ट, २०२४ च्या परिपत्रकान्वये 


करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या प्रत्येक जिल्हयांच्या जिल्हास्तरीय DISHA 


समित्यांसाठी नामनिर्देशित अध्यक्ष/सह-अध्यक्षांची यादी परिशिष्ट-अ येथे सोबत जोडली आहे. 


जिल्हास्तरीय जिल्हा विकास समन्वय व संनियत्रण (DISHA) समितीसाठीच्या सर्व मार्गदर्शक 


सूचना केंद्र शासनाच्या http://rural.nic.in/disha या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१६१२३१२०२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sangeeta 


Sa Nn g eeta Govind Lande 


DN: cn=Sangeeta Govind 


ह Lande, o=Rural Development 
G OvI al d Department, ou=Yojana 5, 
email=sangeeta.lande@nic.in 
,c=US 


La Nn d e Dae हि 16:31:03 
(संगिता गो.लांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई. 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३.मा.मंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४.मा.मंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५.मा.मंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६.मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता ), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


रा: 


रा. 


रा 


= 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


७.मा.मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८.मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९.मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य),महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०.मा.राज्यमंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.मा.राज्यमंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सर्व जिल्हयातील मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.सर्व जिल्ह्यातील मा.विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य. 

१५.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंबई-३२. 

१६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, 

१७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
१९.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोहगार हमी योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामीण रस्ते), सार्व. बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,कौशल्य,विकास वउदयोजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


३५.सचिव, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
३६.मुख्य पोष्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, जीपीओ बिल्शिग, मुंबई. 
30. earn, संस्थागत वित्त. 

३८.प्रबंध निदेश/अध्यक्ष, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ. 
३९.प्रबंध निदेश/अध्यक्ष, महिला विकास महामंडळ. 

४०.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई. 

४१.उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४२.महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
४३.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
४४.संचाळक,अर्थ व सांखिकी संचालनाळलय,मुंबई. 

४५.संचाळक,ळेखा व कोषागारे संचाळनालय,मुंबई. 

४६.विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालये (सवी. 

४७.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी. 

४८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

४९.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी. 

५०.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 

५१.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 

५२.निवड नस्ती (कार्यासन-योजना-५) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


परिशिष्ट-अ 
(दि.०८ ऑगस्ट, २०२४ च्या केंद्र शासनाच्या पत्र क्र.क्यू-१३०१६/०२/२०१९-[)॥81- अन्वये १८ व्या 
लोकसभेतील प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा दिशा समिती करिता अध्यक्ष / सह-अध्यक्ष म्हणून 
नामनिर्देशित केलेले मा.संसद सदस्याची नावे) 


अ.क्र जिल्हा मा.संसद सदस्यांचे नाव पद 

| अहमदनगर मा.श्री.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री. निलेश ज्ञानदेव Sh सह-अध्यक्ष 

२. अकोला  ।मा.श्री.अनुप संजय धोत्रे 1 अध्यक्ष 

३. अमरावती ।मा.श्री. बळवंत बसवंत वानखेडे | RE 
मा.श्री.अमर शरदराव काळे सह-अध्यक्ष 

४. बीड मा.श्री. बजरंग मनोहर सोनवणे 1 अध्यक्ष | 

षु. भंडारा मा.डा.प्रशांत यादवराव पडोळे वि आ 

६. बुलढाणा ।मा.श्री. प्रतापराव गणपतराव जाधव 1 अध्यक्ष 
मा.श्रीमती रक्षा निखिल खडसे सह-अध्यक्ष 

छ. चंद्रपूर मा.श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर 1 अध्यक्ष | 
मा.डॉ. किरसन नामदेव सह-अध्यक्ष 

a छत्रपती = | Arai. संदिपानराव आसाराम भुमरे a 
संभाजीनगर | AST. कल्याण वैजिनाथराव काळे सह-अध्यक्ष 

. धाराशिव ।मा.श्री. ओमप्रकाश भूपालसिह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर | अध्यक्ष | 

fad धुळे मा.डॉ.शोभा feat बच्छाव 1 अध्यक्ष 
मा.अँड. गोवाळ कागडा पाडवी सह-भअध्यक्ष 

Faas | १. गडचिरोली | Ast. foxes नामदेव 1 अध्यक्ष | 

१२. गोंदिया मा.डा. प्रशांत यादवराव पडोळे अध्यक्ष 
मा.डॉ.किरसन नामदेव सह-अध्यक्ष 

१३. हिगोळी = | मा.श्री.नागेश बापूराव आष्टीकर पाटील 1 अध्यक्ष | 

१४. जळगाव  ।मा.श्रीमती रक्षा निखिल खडसे 1 अध्यक्ष 
मा.श्रीमती स्मिता उदय वाघ सह-अध्यक्ष 

१५. जालना मा.डॉ. कल्याण वैजिनाथराव काळे a 
मा.श्री संजय हरिभाऊ जाधव सह-अध्यक्ष 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


१६. कोल्हापूर ।मा.श्री.धेर्यशील संभाजीराव माने 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री.छत्रपती शाहू शाहजी सह-अध्यक्ष 
१७. लातूर मा.डॉ.शिवाजी बंडप्पा काळगे 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री ओमप्रकाश भूपालसिह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर विशेष निमंत्रित 
Gc: मुंबई हहर ।मा.श्री अरविद गणपत सावंत अध्यक्ष 
मा.श्री.अनिल ade देसाई सह-अध्यक्ष 
१९. | मुंबई उपनगर ।मा.श्री.पियुष devant गोयल अध्यक्ष 
मा.प्रा. वर्षा एकनाथ गायकवाड सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. संजय दिना पाटील सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. रविंद्र दत्ताराम वायकर सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. अनिल यशवंत देसाई सह-अध्यक्ष 
२०. नागपूर ।मा.श्री. नितिन जयराम गडकरी अध्यक्ष 
मा.श्री. ऱ्यामकुमार दौलत बर्वे सह-अध्यक्ष 
२१. नांदेड ALA APT बापूराव आष्टीकर पाटील सह-अध्यक्ष 
मा.डॉ. शिवाजी बंडप्पा काळगे सह-अध्यक्ष 
२२. नंदुरबार ।मा.अँड. गोवाळ कागडा पाडवी 1 अध्यक्ष | 
२३ नाशिक मा.श्री. राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे अध्यक्ष 
AIST. शोभा दिनेश बच्छाव सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. भास्कर मुरलीधर भगरे सह-अध्यक्ष 
२४. पाळघर | AST. BAT विष्णू सावरा 1 अध्यक्ष 
२५. परभणी  ।मा.श्री. संजय हरिभाऊ जाधव 1 अध्यक्ष | 
2 पुणे मा.श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ अध्यक्ष 
मा.श्रीमती सुप्रिया सुळे सह-अध्यक्ष 
मा.श्री.श्रीरंग आप्पा चंदु बारणे सह-अध्यक्ष 
मा.डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे सह-अध्यक्ष 
२७. रायगड  ।मा.श्री.श्रीरंग आप्पा चंदु बारणे a 
मा.श्री. सुनिल दत्तात्रय तटकरे सह-अध्यक्ष 
२८. रत्नागिरी ।मा.श्री. सुनिल दत्तात्रय तटकरे 1 अध्यक्ष 
मा.श्री. नारायण तातु राणे सह-अध्यक्ष 
२९. सांगली मा.श्री .विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील अध्यक्ष 
मा.श्री. धेर्यशील संभाजीराव माने सह-अध्यक्ष 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिदस-२०२४/प्र.क्र.६१/योजना-५ 


३०. सातारा ।मा.छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिह महाराज भोसले 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री. धेर्यशील राजसिह मोहिते पाटील सह-अध्यक्ष 
३१. सिंधुदुर्ग  । मा.श्री. नारायण तातु राणे a 
32. Beare ।मा.श्रीमती प्रणिती सुशिलकुमार शिदे 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री.धेर्यशील राजसिह मोहिते पाटील सह-अध्यक्ष 
मा.श्री.ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर सह-अध्यक्ष 
33. ठाणे मा.डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिदे 1 अध्यक्ष | 
मा.श्री. सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे -बाळया मामा सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. FRAT गणपत म्हस्के सह-अध्यक्ष 
३४. वर्धा मा.श्री. अमर RENT काळे 1 अध्यक्ष | 
३५. वाशिम ।मा.श्री. संजय उत्तमराव देशमुख अध्यक्ष 
मा.श्री. अनुप संजय धोत्रे सह-अध्यक्ष 
३६. यवतमाळ ।मा.श्री. संजय उत्तमराव देशमुख 1 अध्यक्ष | 
मा.श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर सह-अध्यक्ष 
मा.श्री. नागेडा बापूराव आष्टीकर पाटील सह-अध्यक्ष 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


